प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्री. अभिजीत भांडे-पाटीलळ, उप विभागीय अधिकारी, 
कल्याण, जि. ठाणे यांची उप जिल्हाधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा-१, बांद्रा (हहर), मुंबई या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-१)/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट, 2023 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील 
विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून श्री. अभिजीत भांडे-पाटील, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण, जि. ठाणे 
यांची उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा-१, बांद्रा (हहर), मुंबई या पदावर ३ वर्षांच्या 
कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री. अभिजीत भांडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांना 
बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या 
पदावरून या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा-१, बांद्रा (हहर), मुंबई या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. अभिजीत भांडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, 
गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 
४. श्री. अभिजीत भांडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांनी अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचेकडे तात्काळ हजर व्हावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०८२९१८२७४८४७१९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 29॥/0॥२ AHMED 
SHAIKH 


(ज. अ. शोख) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-१)/ई-२ 


२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

१०. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

११. संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचेमार्फत). 

१२. सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


